विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 
येथील नवनिर्मित ६१ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१८ /प्र.क्र. ३०९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २३.०५.२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदनि २०१७/प्र.क्र.२३१/ 
आरोग्य -३, दिनांक-०४.०९.२०१८. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/विभागीय 
संदर्भसेवारुग्णालय नवनिर्मित/अपदे/सन १८-१९/३०४५-४६/१८, दिनांक-०६.११.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिकसाठी ६१ नियमीत पदांच्या 
निर्मितीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. या ६१ पदांपैकी सांख्यिकी अन्वेषक या पदाऐवजी सांख्यिकी 
सहायक असा बदल अ.क्र.२ येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये करण्यात आला आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथील सदर नवनिमित 
६१ अस्थाई पदांना दि.०१.०६.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१८/प्र.क्र. ३०९/आरोग्य-३, 


११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 


(०६)(२१) - 


मुसफल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विशेष संदर्भ सेवा केंद्र स्थापन करणे 
(२२१० ४२५९) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- ०७.०९.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१२०४२५१६१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani 


R O S h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | al e S h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil 22 cere sss 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा PASH, AKT आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 


८. वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
qq. 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१८/प्र.क्र. 3३०९/आरोग्य-२, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१८ /प्र.क्र. 3३०९/ आरोग्य-२, 
विवरणपत्र. 


वेतनश्रेणी 
a [कचकच जाबकारी Pre 
दैचकीय अधिकारी एासक्रिया 


तज्ञ 


1 ia 

नग 

र हा जयाचया 

० Lah! 
८ | वैद्यकीय अधिकारी (नाक,कान, १५६००-३९१०० ६६०० 

a 

१२ ES a 

_ जाळत 

शिळ कळी 

Ld 


E 
भर 
१७ लेखापाल/सहायक अधिक्षक 
१८ 


ac aaa 
a [1 [| 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


